RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ८ ] 


[ पृष्ठे ६ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २६- मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १ ९ ४० 

[किंमतः रुपये ९ .०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


चौक , 


मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक टिआरएन-०५१७ / प्र.क्र . ३५ / सीपीटीपी.- भारताचे संविधानयाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , आणि याबाबतीत केलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश व संलेख यांमध्ये अंशत: फेरबदल करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे एकत्रित 
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट केलेल्या गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) पदांकरीता विभागीय परीक्षांचे विनियमन करणारे 
पुढील नियम करीत आहेत : 

१. (१) या नियमांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ( सीपीटीपी) अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या गट “ अ ” आणि गट “ ब ” 
( राजपत्रित) पदांसाठीच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षांबाबतचेनियम, २०१८ असे म्हणावे. 

( २) ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून अमलात येतील . 

( ३) या नियमांच्या नियम २ च्या खंड ( ज ) अन्वये ज्या अधिकाऱ्यांना परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून पदनियुक्त केले आहे अशा 
अधिकाऱ्यांना हे नियम लागू 

असतील . 
२. या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ जोडपत्र ” याचा अर्थ या नियमांना जोडलेले जोडपत्र , असा आहे ; 

( ख ) एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ( सीपीटीपी) याचा अर्थ, शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन 
२०१३ /सीआर८४ /१३/ १२- अ, दिनांक २० जानेवारी २०१४ अनुसार आयोजित करण्यात येणारा दोन वर्षांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम , असा आहे ; 

( ग ) “ आयोग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे 

( घ ) “ विभागीय परीक्षा ” याचा अर्थ या नियमान्वये पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या सत्रामध्ये आयोजित करण्यात येणारी 
परीक्षा, असा आहे 


.. 


; 


( ड ) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २६ - मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १ ९ ४० 


" 


~ 


( च ) “ गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) पदे याचा अर्थ जोडपत्रामध्ये नमूद केलेली “ गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) 
पदे आणि राज्य शासनाकडून आदेशाद्वारे, जोडपत्रात वेळोवेळी समाविष्ट करण्यात येतील अशी पदे, असा आहे ; 

( छ ) पदच्युत्तर पदवी ” याचा अर्थ, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर, परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना , मुंबई 
विद्यापीठाकडून प्रदान करण्यात येणारी पदव्युत्तर पदवी, असा आहे ; 

( ज ) “ पदच्युत्तर पदवी कार्यक्रम ” याचा अर्थ, शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-०५१७ / प्र. क्र . ३६ / सीपीटीपी, 
दिनांक २१ जुलै २०१७ अनुसार परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केला जाणारा पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रम असा आहे 

( झ ) “ अभ्यासक्रम याचा अर्थ, विभागीय परीक्षेचा अभ्यासक्रम, असा आहे ; 

(त्र ) “ परिवीक्षाधीन अधिकारी ” याचा अर्थ एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट केलेल्या पदांसाठी आयोगाकडून घेण्यात 
येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेच्या निकालाद्वारे प्राप्त झालेल्या शिफारशींच्या आधारेनियुक्ती करण्यात आली आहे अशी व्यक्ती आणि एकत्रित परिवीक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या पदांपैकी कोणत्याही पदावर , शासनाने विशेष बाब म्हणून जिची परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
केली आहे अशी व्यक्ती, असा आहे ; 

( ट ) “ यशदा ” याचा अर्थ, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी ( यशदा) पुणे, असा आहे ; 

३. नामनिर्देशनाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठीच्या विद्यमान सेवाप्रवेश नियमांत किंवा विभागीय परीक्षा नियमांत अंतर्भूत असलेल्या स्थायी 
करणासाठीच्या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या आवश्यकते संबंधीच्या तरतुदी, या नियमांच्या प्रारंभीच्या दिनांकापासून परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 
लागू असणार नाहीत . 

४. प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्याने विभागीय परीक्षा उत्तीर्णहोणे आणि परिवीक्षा कालावधीच्या दोन वर्षांमधील पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रम 
पूर्ण करणे आवश्यक असेल : 

परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत , शासनास आपल्या स्वेच्छाधिकारानुसार, परीक्षा देण्यासाठी दोन पेक्षा अधिक नसतील इतक्या अतिरिक्त संधी 
देता येतील तसेच परिवीक्षा कालावधी वाढविता येईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत असा कालावधी हा , एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पर्यंत 
वाढविता येणार नाही : 

परंतु आणखी असेकी, अशा पुनर्परीक्षेत देण्यात आलेले गुण सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत. 

५. विभागीय परीक्षेचा अभ्यासक्रम , मुंबई विद्यापीठाशी आणि शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय विभागांशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि 
शासनाकडून 

निदेश देण्यात येतील त्याप्रमाणे अन्य विषय विचारात घेऊन यशदाकडून विहीत करण्यात येईल . सदर अभ्यासक्रम शासनाकडून 
वेळोवेळी आदेशाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

६. परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यास एकतर मराठीत किंवा इंग्रजीत उत्तरे लिहण्याची मुभा असेल. 

७. परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्याने, मुंबई विद्यापीठाकडून निर्धारीत करण्यात आलेल्या निकषानुसार पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रमांतर्गत घेतल्या 
जाणाऱ्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

८. ज्याने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नसेल आणि वरील नियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये पदव्युत्तर पदवी कार्यक्रम यशस्वी 
रित्या पूर्ण केला नसेल असा प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारी सेवेतून पदमुक्त केला जाण्यास पात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुकेश खुल्लर, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २६- मे २, २०१८/ वैशाख ६-१२ , शके १ ९ ४० 

जोडपत्र 


अ.क्र . 


विभाग 


संवर्ग 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


. 


. 


- 


१ महसूल व वन विभाग ( ४ ) उप जिल्हाधिकारी, गट- अ/ तहसीलदार , गट- अ / नायब तहसीलदार , गट-ब / उप अधीक्षक, भूमी 

अभिलेख, गट - ब . 
२ गृह विभाग ( ५ ) 

पोलीस उप अधीक्षक- सहायक पोलीस आयुक्त , गट- अ / अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , गट - अ / 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट- ब / उप अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , गट- ब / 

सहायक आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , गट- ब . 
३ वित्त विभाग ( ३ ) 

सहायक विक्रीकर 

आयुक्त , गट - अ / महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट - अ / महाराष्ट्र वित्त व 

लेखा सेवा, गट - ब . 
४ सहकार विभाग ( २ ) 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, गट - अ / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, गट- ब 
५ ग्राम विकास विभाग ( २ ) 

कार्यकारी अधिकारी - गट विकास अधिकारी ( उच्चश्रेणी), गट - अ / सहायक गट विकास 

अधिकारी , गट - ब. 
६ नगर विकास विभाग ( २ ) 

मुख्य अधिकारी, 

महानगरपालिका- नगरपरिषद, गट - अ /मुख्य अधिकारी , महानगरपालिका 

नगरपरिषद , गट - ब. 
७ सामान्य प्रशासन विभाग ( १ ) कक्ष अधिकारी, गट - ब 
८ शालेय शिक्षण विभाग ( २ ) शिक्षणाधिकारी, गट- अ , उप शिक्षणाधिकारी , गट- ब 
९ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग ( २) सहायक संचालक , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, ( गट- अ) , कौशल्य विकास , 

रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट- ब . 
१० उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग ( १ ) उद्योग अधिकारी ( तां ), गट - ब . 


उप मुख्य 


~ 


. 


. 


भाग चार - अ -१ अ 


क्रमांक टीआरएन ०५१७ / प्र.क्र ३५ / सीपीटीपी 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १३ एप्रिल , २०१८ . 


. 


प्रतिलिपी, 


७ . 


८ . 


९ . 


~ 


१. राज्यपालांचे सचिव , 
२. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
४. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
५. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक , 
६. * प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा), मुंबई 

* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा ), मुंबई 
* मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय, मुंबई 

* मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई 
१०. * प्रबंधक , लोक 

आयुक्त व उप लोक 

आयुक्त 

यांचे कार्यालय , मुंबई 
११. * सचिव , महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय , मुंबई 
१२. * सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय , मुंबई 
१३. * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१४. * आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई 
१५. पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
१६. महासंचालक , यशदा, पुणे 
१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई ( ५ प्रती ) 
१८. संचालक , वनामती, पुणे 
१ ९ . सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२०. सर्वमंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालयीन प्रमुख 
२१. सर्व विधीमंडळ सदस्य 
२२. विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती ) 
२३ . सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासन 
२४. निवडनस्ती 

* पत्राद्वारे 


. 


वि . रा . ठाकूर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६- मे २, २०१८/ वैशाख ६-१२, शके १९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th April 2018 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. TRN . 0517 /C.R.35 /CPTP . - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 
of the Constitution of India and in partial modification of all existing rules, orders and instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating the Departmental Examinations for Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted ) posts included 
in the Combined Probationary Training Programme, namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Departmental Examinations held within the Course of 
Post Graduate Degree Programme for Group “ A ” and Group “ B ” ( Gazetted ) posts included in the 
Combined Probationary Training Programme (CPTP ) Rules, 2018 . 

( 2 ) They shall come into force with effect from the 1st August, 2017 . 

(3 ) These rules shall be applicable to the probationary officers, who are defined as 
Probationary Officers under clause (j) of rule 2 of these rules. 
2 . In these rules, unless the context otherwise requires , 

(a ) “ ANNEXURE ” means the Annexure appended to these rules ; 

(6 ) “ Combined Probationary Training Programme (CPTP ) ” means the two years Training 
Programme conducted as per the Government Resolution , General Administration Department, 
No. TRN . 2013 /C.R.84 / 13 / 12 - A , dated the 20th January , 2014 ; 

(c ) “ Commission ” means the Maharashtra Public Service Commission ; 

( d ) “ Departmental Examination ” means the examination conducted under these rules 
and held in 3rd Semester of the Post -Graduate Degree Programme ; 

( e ) “ Government ” means the Government of Maharashtra ; 

(f) “ Group “ A ” and “ Group “ B ” (Gazetted ) post ” means the Group “ A ” and “ Group “ B ” 
“ (Gazetted ) posts ,mentioned in the ANNEXURE and such posts which shall be included in the 
Annexure by the State Government, by order , from time to time ; 

(g ) “ Post -Graduate Degree” means Post-Graduate Degree conferred by the University of 
Mumbai, to the Probationary Officers after successful complition of Post-Graduate Degree 
Programme ; 

(h ) “ Post -Graduate Degree Programme ” means the Post -Graduate Degree Programme 
Conducted for the Probationary Officers as per Government Resolution , General Administration 
Department, No. TRN . 0517 /C.R.36 /CPTP , dated the 21st July , 2017 ; 

(i) “ Syllabus ” means Syllabus for Departmental Examination ; 

(j) “ Probationary Officer ” means the person , who has been appointed on the basis of 
recommendation obtained through State Services Examination held by the Commission for the 
posts ofGroup “ A ” and Group “ B ” ( Gazetted ) included in the Combined Probationary Training 
Programme and the person , who is appointed as a Probationary Officer by the Government, as 
specialcase , on any of the the posts included in the Combined Probationary Training Programme; 

(k ) “ YASHADA ” means the Yashwantrao Chavan Academyof Development Administration 
(YASHADA ), Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २६- मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९ ४० 


3. The provisions regarding requirement of passing of Departmental Examination for 
confirmation contained in the existing Recruitment Rules and Departmental Examinations Rule for 
the person appointed by nomination shall not be applicable to the Probationary Officers from the 
date of commencement of these Rules . 


4. Every Probationary Officer shall be required to pass the Departmental Examination and 
complete the Post -Graduate Degree Programme during two years of probationary period : 

Provided that , in exceptional circumstances , the Government may , in its discretion grant not 
more than two extra chances to appear for the examination by extending the period of the probation 
and in any circumstances such period shall not be extended for a period more than one year : 

Provided further that, the marks awarded to the Probationary Officer in such re - examination 
shall not be taken in account in determining seniority . 

5. Syllabus for Departmental examination shall be prescribed by YASHADA , after the 
consultation with University of Mumbai and the concerned Administrative Departments of the 
Government , and the other subjects as may be directed by the Government . The syllabus shall be 
published by the Government, by order, from time to time. 

6 . The Probationary Officer shall be allowed to write answers either in Marathi or in English . 

7. The Probationary Officer shall be required to pass all the examinations held under the Post 
Graduate Degree Programme in accordance with the criteria laid by the University ofMumbai. 

8. Every Probationary Officer, who has not passed the Departmental Examination and not 
completed the Post-Graduate Degree Programme successfully during the period mentioned in rule 4 
above , shall be liable to be discharged from service . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 
Additional Chief Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार, एप्रिल २६ - मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १ ९ ४० 


६ 


ANNEXURE 


Sr No. 


Department 


Cadre 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Revenue and Forest Department ( 4 ) Deputy Collector , Group (A )/ Tahasildar , Group ( A )/Naib 

Tahasildar, Group (B )/Deputy Superintendent of Land 

Records ,Group ( B ). 
2 Home Department (5 ) 

Deputy Superintendent of Police - Assistant Police 
Commissioner Police , Group ( A )/ Superintendent, State 
Excise , Group ( A )/Assistant Regional Transport Officer, 
Group (B )/Deputy Superintendent, State Excise , Group 

( B )/Assistant Commissioner , State Excise , Group ( B ). 
3 Finance Department ( 3 ) 

Assistant Commissioner of Sales Tax , Group ( A )/ 
Maharashtra Finance and Accounts Services, Group 
( A )/Maharashtra Finance and Accounts Services , 

Group ( B ). 
4 Co -operation Department ( 2 ) District Deputy Registrar, Co -operative Societies 

Group ( A )/Assistant Registrar , Co- operative Societies , 

Group ( B ). 
5 Rural Development Department (2 ) Deputy Chief Executive Officer - Block Development 

Officer (Higher grade ),Group (A )/Assistant Block 

Development Officer, Group ( B ). 
6 Urban Development Department (2 ) Chief Officer, Municipal Council Group ( A )/ Chief 

Officer, Municipal Council , Group ( B ). 
7 General Administration 

Desk Officer , Group ( B ). 
Department ( 1 ) 
8 School Education Department (2 ) Education Officer ,Group ( A ), Deputy Education Officer, 

Group ( B ). 
9 Skill Development and 

Assistant Director, Skill Development, Employment 
Entrepreneurship Department ( 2 ). and Entrepreneurship ( A ), Skill Development , 

Employment and Entrepreneurship Guidance Officer ( B ). 
10 Industries , Energy and Labour Industries Officer ( Technical), ( B ). 

Department ( 1). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. TRN . 0517 / C.R.35 /CPTP 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg 
Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 13th April 2018 . 


Copy forwarded to 

1. The Secretary to Governor , 
2. The Principal Secretary to the Chief Minister , 
3. The Chief Secretary to Government , 
4. All Additional Chief Secretaries / All PrincipalSecretaries / All Secretaries to Government , 


5. All Private Secretaries / Personal Assistants to Ministers and Ministers of State , 


8 . 


6. *Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
7. * Registrar , High Court ( Appellate Side ), Mumbai, 

* Registrar, Office of the Lok Ayukta and Upa Lok Ayukta , Mumbai, 
9. * Secretary , Maharashtra Legislative Assembly, Secretariat, Mumbai, 
10. * Secretary, Maharashtra Legislative Council, Secretariat, Mumbai, 
11. * Hon . Chairman , Maharashtra Legislative Council,Mumbai, 
12. * Hon . Speaker ,Maharashtra Legislative Assembly , Mumbai, 
13. * Secretary, Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
14. * Commissioner , State Election Commission ,Mumbai, 
15. Director General of Police , Maharashtra , Mumbai, 


16. Director General, YASHADA , Pune, 
17. Director , Vanamati, Nagpur, 
18. All Departments of Mantralaya , 
19. All Heads of Departments and Heads of Offices under the Several Departments of 

Mantralaya . 
20. Director General, Directorate of Information and Public Relation , Mumbai, (5 Copies ) 
21. All Members of Legislature, 
22. Legislature Library , Vidhan Bhavan , Mumbai, ( 10 Copies) 
23. All Desks in the General Administration Department , 


24. Select File 


* By Letter. 


V. R. THAKUR , 
Deputy Secretary to Government. 


